कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या / पदस्थापना. 

महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः टीएफएस-११२३/प्र.क्र. ७७/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३ मार्च, २०२३ 


संदर्भ: सा. बां. विभाग शासन आदेशा क्र.: टीएफएस-११२२/प्र.क्र. १४०/सेवा-१, दिनांक १७.१०.२०२२ 


शासन Seat :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गातील 
खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार तसेच सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 
प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शाविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ. क्र. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याची / यापुर्वी दिलेली बदली नंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 
| १_| ? 3 g 


7 श्री. विलास ह. AR 


महाराष्ट्र ग्रामिण रस्ते विकास 
संस्था, सोलापूर 


महाराष्ट्र ग्रामिण रस्ते विकास 
संस्था, धाराशिव (उस्मानाबाद) 
(श्रीम. सु. अ. पाटील यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 


२. | a. सुनिता अ. पाटील 


महाराष्ट्र ग्रामिण रस्ते विकास 
संस्था, धाराशिव (उस्मानाबाद) 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
अकलूज, जि. सोलापूर 


(रिक्‍त पदी) 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्वीकारावा व आपला पदग्रहण 
अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी म. ना. से. (पदग्रहण अवधी, 
स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ 
मधील नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक राहिल. 
अन्यथा त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे 
लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर 
नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने 
सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, वर नमूद अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी 
रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच Vaya व पदमोचक अधिकाऱ्यांनी अनुक्रमे कार्यभार 
सोडल्याचा तसेच कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरित शासनास doser1.pwd @ maharashtra.gov.in 
या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. 


शासन आदेश क्रमांकः टीएफएस-११२३/प्र.क्र. ७७/सेवा-१ 


8. 


वरील नमूद अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात आली असल्याने त्यांना 


पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देय राहणार नाही. 


टु. 


वरील तक्त्यातील श्री. मोरे यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर पदस्थापना देण्यात आली असून, 


सदर पदस्थापना ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 
सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट दोन मध्ये विहित केलेल्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


६. 


वरील तक्त्यातील श्री. मोरे, कार्यकारी अभियंता यांना दि. १७.१०.२०२२ रोजीच्या संदर्भिय 


आदेशान्वये दिलेल्या पदस्थापनेबाबत मा. प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी दिळेळे आदेश व 
त्यानंतर श्री. मोरे यांनी केळेली विनंती विचारात घेऊन सदरचे आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


७. 


संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास 


तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे यांना कळवावा. 


सदर झासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१३१६१३१११२१८ असा आहे. हा ATT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


१५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GANGADHAR MAHAJAN ७॥॥९//॥() 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC 


GANGADHAR pelt 
2.5.4.20=0d38ef6405f5cae15731340f1 34ceS6f50e939ba034b962 


317¢33ce102270d0, postalCode=400032, st=Maharashti 
MAHA AN GAI KWAD ialNumber=5EEEAD 1 9AOEF3D2434AFCCB36079E80E7EDESA45 
017EC3297470E90AE602404B, cn=GANGADHAR MAHAJAN 


[AD 
Date: 2023.03.13 16:17:53 +05'30' 


= 


(गंगाधर म. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद/नांदेड/ 
अमरावती/ नागपूर /राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 

मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 

मुख्य अभियंता (विद्युत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

मुख्य वास्तुझास््रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे 
महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर/धाराशिव, 

सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना मुख्य अभियंता कार्यालयामार्फत, 

मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 
सर्व सहसचिव / उपसचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आस्था-१, आस्था- २, सेवा-६, संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


